महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली 
सैन्यातील शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना 
अनुज्ञे रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 
ब्रिगेडीयर विक्रांत शिवाजीराव पाटील, 
जि. कोल्हापूर 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२३/प्र.क्र.८१/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - ०९/०५/२०२३. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग मगौपु-२०१७/प्र. क्र.3६०/२८,दिनांक ३१.०१.२०१९. 
२) संचालक,सैनिक कल्याण विभाग,पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/गौ.पु/प्रस्ताव/सैकवि-१६/ 
दिनांक २४/०४/२०२३ 
प्रस्तावना : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ३१/०१/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 

महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना शासकीय 
अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ब्रिगेडीयर विक्रांत शिवाजीराव पाटील, जि. कोल्हापूर 
यांना राष्ट्रपती सचिवालयाच्या आदेशा क्र. ७८-प्रेस/२०२१, दि. ३१ जुले,२०२१ अन्वये विशिष्ट सेवापदक हे 
सेवापदक प्रदान करण्यात आले आहे. संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार ब्रिगेडीयर विक्रांत शिवाजीराव पाटील 
यांना रु. १,००,०००/- (रू. एक लक्ष फक्त) इतके अनुदान देण्याचा प्रस्ताव संचाळक,सैनिक कल्याण विभाग, 
पुणे यांनी उक्त संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 
शासन निर्णय: 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शोर्य/सेवापदक धारकाचे शोर्य/सेवापदक 'पदक प्राप्त झाल्याचा 
पदनाम, नाव व पत्ता दिनांक 


IC ५३५१४४, fs २६ जानेवारी, 2029 


विक्रांत शिवाजीराव पाटील 
HQ 7 Sect RR, PIN 934707, 
C/o 56 APO 


एकूण रक्कम we 
२. महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍्कमेपैकी ५० % म्हणजे रु. ५०,०००/- 
(रू. पन्नास हजार फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित yo % रक्कम म्हणजे रु. ५०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०२३/प्र.क्र.८१/का-२८ 


(रू. पन्नास हजार फक्त) मा.मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बँकेत 

सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 

३. वरील परिच्छेद क्र.२ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च रु. ५०,०००/- 
(रू. पन्नास हजार फक्त) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, 
८०० - इतर खर्च, (००)(०५) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५ ०११३) ०५ - बक्षिसे' या लेखाज्ीर्षाखाली 
सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, कोल्हापूर यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' 

म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदरची रक्‍कम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, कोल्हापूर यांनी 

कोषागार कार्यालय, कोल्हापूर येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करावी. 

५. हाशासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र मगौपु-२०१७/प्र. क्र. ३६०/२८, दिनांक ३१.०१.२०१९ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०९१६२९१६२२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
(॥२॥॥॥-॥५ 02% पयन 


4.20=532e1c167ebaaff43f581 14a7e45b8f790eb47c4facdfSbad586d61ab9 
'1df2, postal -400032, st=Maharashtra, 
serial Number: 1C9348CA72192AB033313815E031BC4374F8A3A8575A39 
2F3FE875E8661EC, cn=URMILA POPAT SAWANT 
Date: 2023.05.16 16:40:24 +05'30' 


(उर्मिला सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३.महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२. 
४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५. 
५.जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 
६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
७.संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती). 
८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, कोल्हापूर. 
९.सह संचालक, SS व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई. 
११. ब्रिगेडीयर विक्रांत शिवाजीराव पाटील, ७56० RR, PIN ९३४७०७, C/o ५६ APO 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१३. प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


